विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण 
बदल्या सन २०२१-२२. (शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. बदली-२०२१/प्र.क्र.९८/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक:- १० ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेशा क्र. बदली-२०२१/प्र.क्र. ९८/ऊर्जा-५, दि.०९/०८/२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये विद्युत निरीक्षक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०२१-२२ 
या Ryan वर्षात करावयाच्या सर्वसाधारण बदल्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशातील 
अ. क्र.१ येथील श्री. मिलिंद संतोषराव कुऱ्हाडे, विद्युत निरीक्षक यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. 3 मधील “विद्युत 
निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जळगाव” या ऐवजी “विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जालना” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१०१११९१६६६१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRA S HANT Sree 
PUNDLIK BADGERI 
(प्रशांत पुं. बडगेरी 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
१. मुख्य विद्युत निरीक्षक , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबुरकर 
मार्ग, चेंबुर (पू) मुंबई-७१. 


२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

५. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 

६. श्री. मिलिंद संतोषराव कुऱ्हाडे, विद्युत निरीक्षक (मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत) 


प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक , मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
५. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
६. उपसचिव (ऊर्जा-५ , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती (ऊर्जा-५. 


